अवर सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या- सन २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असब-१३२१/प्र.क्र.५३ /का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 
आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) अनुसार खालील मंत्रालयीन संवर्गातील अ.क्र.१ ते 


१९ येथे नमूद केलेल्या तसेच HFA ४(४) व ४(५) नुसार अ.क्र.२० व २१ येथे नमूद केलेल्या अवर सचिवांची बदली 


करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
क्विं २ ३ शिक आगा 
१ | श्रीमती आ.प्र.पेडणेकर सामान्य प्रशासन विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
२ । श्री.सो.व.पोटरे गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
३ । श्री.तु.व.महाजन गृह विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४ | श्री.दि.रो.चव्हाण महसूल व वन विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५ । श्री.सु.सु.हांजे महसूल व वन विभाग ग्रामविकास विभाग 
६ । श्री.सु.श्री.कोठेकर महसूल व वन विभाग आदिवासी विकास विभाग 
७ | श्री.रा.शा.गोविल कृषी व पदुम विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
८ _  श्री.श्री.चं.आंडगे कृषी व पदुम विभाग वित्त विभाग 
९ | श्रीमती स.अ.जावळे शालेय शिक्षण व क्रौडा कृषि व पदुम 
विभाग 
१० | श्री.प्र.वि.पाटील सार्वजनिक बांधकाम वित्त विभाग 
विभाग 
११ | श्री. सु.ग.गांगरकर जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१२ | श्री.विवि. लवटे जलसंपदा विभाग महसुल व वन विभाग 
१३ | श्रीमती श्र.द.कोचरेकर उद्योग ऊर्जा व कामगार सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः असब-१३२१/प्र.क्र.५३ /का.१४ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
al 2 3 ho ed 
१४ । श्री.संतोष ब.कराड ग्राम विकास विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
१५ | श्री.दि.नि.केद्रे अन्न नागरी पुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६ | श्री.चे.बा.निकम पाणी पुरवठा व स्वच्छता गृह विभाग 
विभाग 
१७ | श्री.भ.मा.सावंत आदिवासी विकास विभाग महसुल व वन विभाग 
१८ | श्री.दि.न.देशपांडे शालेय शिक्षण व क्रोडा सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१९ | श्री.सं.द.माने शालेय शिक्षण व क्रीडा इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
विभाग 
२० | श्री.ह.तु.जाधव मराठी भाषा विभाग । नगर विकास विभाग 
२१ | श्रीमती रा.ऱया.हिळेकर अल्पसंख्याक विकास । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२. वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढील सूचनांचे सर्व 


संबंधित विभागांनी कटाक्षाने पालन करावे. 


(१ अधिकारी बदलीच्या आदेशानुसार अन्य विभागातून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी विभागात 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब हजर करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा 


प्रतिक्षाकाळ मंजूर करण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल. 


(2) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 


आणल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


(३) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे माहे सप्टेंबर,२०२१ पासूनचे वेतन 


कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित अधिकारी 


बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन 
विभागास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असब-१३२१/प्र.क्र.५३/का.१४ 


३. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागातून बदली झालेल्या 


विभागात रुजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.०१.०९.२०२१ (म.पू.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी इतर 
कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता संबंधीत विभागात रुजू व्हावे. सदर आदेशा हेच GAZA आदेश असून 


संबंधीत विभागांनी cada seat निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 


प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दि.२३.०५.२०१६ अन्वये 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रूजू झालेल्या अवर सचिव बदलीनंतरचे प्रशिक्षण 


संबंधित विभागांनी आयोजित करावे. 


प्र सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८२६५००१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao याण” 
Gurav 


Digital 


7747 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f7 3b682 
0० Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


५) सह / उप सचिव (आस्था.), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

६) संबंधित अधिकारी विभागामार्फत 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
९) निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


